सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता (23) (०१) संरक्षण अधिकारी 
२२३५-ए-८५७ या लेखाशिर्षाखाली ०१-वेतन, ११-प्रवास खर्च, 
१३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाअंतर्गत उर्वरीत निधी वितरीत 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१९/प्र.क्र.०३/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १६ फेब्रुवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५ जानेवारी, २०१९. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
३) शासन परिपत्रक,महिला व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र. ३३/का-४, 
दि. २९ जानेवारी, २०१९ 
४) शासन निर्णय क्रमांक: पुरमा-२०१८/प्र.क्र.९२/का-७अ, दिनांक २१ जानेवारी, २०१९. 
५) आयुकत, महिला व बाल विकास SYA a, यांचे पत्र क्र. मबाविआ/सन २०१८-२०१९/ 
तरतूद मागणी/२०१८-२०१९/का-६/४६, दिनांक ३ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना: 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी 
(२३ ) (०१) संरक्षण अधिकारी २२३५-ए-८५७ या लेखाशिर्षाखाली ०१-वेतन, ११-प्रवास खर्च, १३- 
कार्यालय खर्च उटटीष्टांखाली महिला विकासाच्या योजनांवरील खर्च भागविण्यासाठी रु.२१५०३० इतकी 
रक्‍कम अर्थसंकल्पित झाली होती. त्यापैकी रु. १५०५२० इतका Wo % च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय वितरण 
प्रणालीद्वारे संदर्भाधीन क्र. ३ येथील शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आला आहे. तरी उर्वरीत 
रु. ६४५१० (रुपये हजारात) इतका निधी उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक आहे. 
२. तथापि, सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी वित्त विभागाच्या शासन 
परिपत्रक दिनांक 24/9/2098 अन्वये अर्थसंकल्पित निधीच्या खर्चाची मर्यादा महसूली लेख्यातील 
अनिवार्य खर्चाच्या बाबीवर ९० % व कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबीवर ८० % तसेच भांडवल Searles 
अनिवार्य खर्चाच्या बाबीवर ९० % व कार्यक्रमाच्या खर्चाच्या बाबीवर Joo % एवढी विहित करण्यात आली 
आहे. 

शासन निर्णय:- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता (२३) (०१) संरक्षण अधिकारी २२३५-ए-८५७ या 
लेखाशिर्षाखाली ०१-वेतन, या बाबीवर उर्वरीत ३०% म्हणजेच रु. ३५८९९.०० एवढा निधी, ११-प्रवास 
खर्च या बाबीवर उर्वरीत २० % म्हणजेच रु. ६००.०० एवढा निधी व १३-कार्यालयीन खर्च या बाबीवर 
उर्वरीत २०% निधी म्हणजेच रु. १८४७३.६० एवढा निधी असा एकूण रु. ५४९७२.६० (रुपये हजारात) 
इतका निधी अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास झासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे हे 
असतील. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्रमांक-१ येथील दिनांक २५.१.२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची 
तसेच यासंदर्भात वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय 
अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


झासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.०३/का-७अ 


३. या शासननिर्णयाद्वारे सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर 
उपलब्ध करुन दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात 
येईल याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 
४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २५.१.२०१९ च्या 
परिपत्रकामधील तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०२१६१३०७५२२४३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lals | ng DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Women And Child 
Ram ch and ra G UJ ar Development Department 


Date: 2019.03.12 11:54:52 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 
१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
२) महालेखापाल १/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
३)  अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई हाहर/मुंबई उपनगर 
छो वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
4) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
&) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
(9) कार्यासन(व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
८) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

यांना सदर निधी वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 
९) निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१९/प्र.क्र.०३/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.मबाआ-२०१९/प्र.क्र.०३/का-७अ 
दि. १६.२.२०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता वित्त विभागाच्या दि.२५.१.२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार 
वितरीत करावयाच्या उर्वरित निधीचा तपशील 


(रुपये हजारात) 
अ.क योजनेचे नाव लेखाशिर्ष मूळ अर्थसंकल्पित | या शासन निर्णयानुसार 
निधी वितरीत करावयाचा निधी 
| oa | 2 3 | oe | 4 
२२३५-सामाजिक ]माजिक सुरक्षा व कल्याण 
a (23)(09) संरक्षण अधिकारी 2234 ए८५७ 
०१-वेतन ११९६६२.०० ३५८९९.०० 
११-प्रवास खर्च 3000,00 ६००.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९२३६८.०० १८४७३.६० 
एकूण २१५०३०.०० ५४९७२.६० 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 


Lalsing DN: CN = Lalsing Ramchandra Gujar, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 
1 Maharashtra, OU = Women And Child 
R am C h an d ra G UJ ar Development Department 


Date: 2019.03.12 11:55:05 +05'30" 
(ला.रा. गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


